भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील कामांना मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५४६ /अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये घेतलेला आहे. 
सदर योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द 
घटकांसाठी कार्य करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींशी निगडीत स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक 
दृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांचा सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, 
विपऱ्यना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र) या कामांचा समावेश शासन निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२१ अन्वये 
करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२४-२५ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद रुपये ५००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांना व 
त्याकरिता १० टक्के निधी रुपये ५०.०० लक्ष वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्विन यंत्रणेकडुन सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५४६ /अजाक 


३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांबाबत कामाचा आरंभबिंदु व 
शेवटचा बिंदु यांचे अक्षांश व रेखांश नमुद करुन सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके तयार 
करुन ती संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करावीत. संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. कार्यान्विन यंत्रणेने 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 
४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 
५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे 
करणे शक्य नसतील अशा कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा 
बदल करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 
६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलच 
आहेत याची खातरजमा संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 
बंधनकारक आहे. जी कामे अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीबाहेरील असतीळ sa 
कामांना निधी वितरित केल्यास त्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय, दिनांक 
०९ मार्च, २०१८, दिनांक २८ जुले, २०२१ व दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२१ या मधील अटी/शरर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत संबंधीत जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी. 
९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२४-२५ च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतील सदर योजनेकरिता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा: 

मागणी क्रमांक एन-३ 


२२२५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
राबविणे (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 

२२२५ एफ ०८५ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५४६ /अजाक 


१०. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सहसचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००३१८१२१४५०२२ असा आहे. हा STS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


९ 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य पुणे 


१०. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 

११. महानगरपालिका, आयुक्‍त, रत्नागिरी, 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 

१३. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, मुंबई (कोकण) 

१४. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, रत्नागिरी, 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५४६ /अजाक 


शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५४६/अजाक, दि. ०३ ऑक्टोबर, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 
अ. ी वितरीत निधी 
कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र (१०%) 
१ | कोळीसरे बौद्धवाडी येथे बौद्धमंदिराचे सुशोभिकरण करणे. ५.०० ०.५० 
विल्ये मुख्य रस्ता ते टोकोओ नगर रस्ता मजबुतीकरण व 
२ डोंब करणा १५.०० १.५० 
डांबरीकरण करणे ता. रत्नागिरी 
३ । वरवडे बौद्धवाडी समाजमंदिर रस्ता करणे ता रत्नागिरी ५.०० ०.५० 
४ | वाटद पूर्वे बौद्धवाडी मुख्य रस्ता ते स्मशञानभूमीकडे जाणारा रस्ता र र 
डांबरीकरण moze) 0 JO 
डांबरीकरण करणे. 
५ | वाटदप. बौद्धवाडी अंगणवाडी कंपाउंड वाल बांधणे. १०.०० | १.०० | 
सैतवडे बौध्दवाडी ( aR विहाराकडे ) रस्ता मजबुतीकरण व 
& ee १०.०० a 00 
डांबरीकरण करणे ता. रत्नागिरी 
खरवते वरचीवाडी ते बौध्दवाडी स्मज्ञानभूमी कडे जाणा-या 
७9 डांबरीकरण १०.०० a .00 
रस्त्याला खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. रत्नागिरी 
खरवते बौध्दवाडी येथील स्म्ञानशड दुरुस्त करणे ता. रत्नागिरी | ३.०० ०.३० 
९ | जांभरुण बौद्धवाडी येथे मुख्य रस्त्याला संरक्षण भित बांधणे १०.०० | 9.00 | 
१० | जांभरुण बौद्धविहाराजवळ स्टेज बांधणे ३.०० ०.३० 
। ११ | वेतोशी बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. रत्नागिरी १५.०० १.५० 
१२ | उमरे बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. रत्नागिरी १५.०० १.५० 
१३ | उमरे बौध्दवाडी अंतर्गत रस्ता तयार करणे ता. रत्नागिरी ५.०० ०.५० 
कुरतडे सुनिल पवार घर ते बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे 
१8 १०.०० a .00 
ता. रत्नागिरी 
खेडशी प्रभाग क्र.३ खेडशी बौद्धवाडी येथील बौद्धविहार 
Wy ७.०० ०.७० 
सुशोभिकरण करणे 
१६ | खेडशी प्रभाग क्र.३ बौद्धवाडी समाजमंदिर सुशोभिकरण करणे ५.०० ०.५० 
उक्षी मुख्य रस्ता ते प्रदिप जाधव घर रस्ता डांबरीकरण करणे ता. 
१७ १०.०० a .00 
रत्नागिरी 
तरवळ कुळ्येवाडी ते बौद्धवाडी पायवाटेवर नदीला सिमेंट काँक्रिट 
१८ ही २०.०० २.०० 
साकव बांधणे . (पूल) 
देऊड कसबेवाडी ते बौध्दवाडी मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे ता. 
१९ (9.00 ०.७० 
रत्नागिरी 
लाजूळ बौध्दवाडी येथे आरसीसी संरक्षण भिंत बांधणे ता. 
२० | रत्नागिरी ie 
डावखोल अमृतनगर ते बौध्दवाडी पर्यंत नविन रस्ता तयार करणे 
२) ता. संगमेश्वर ee — a 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५४६ /अजाक 


मांजरे जांगलदेव ते जुगाई देवी मंदिर ते बौद्धवाडी रस्ता 

२२ डांबरीकरण करणे _ १५.०० १.५० 
डांबरीकरण , (१ किमी) 
मेढे मुख्य रस्ता ते मेढे बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. 

23 at गग तारे १५.०० १.५० 
संगमेश्वर 
आगवे बौध्दवाडी ते आगवे धनगरवाडी रस्ता खडीकरण व 

२४ डाव कणकण aT सत १५.०० १.५० 
डांबरीकरण करणे ता. 
eqs वरची बौध्दवाडी मुख्य रस्ता ते कसबेवाडीकडे जाणारा 

२५ sooth १०.०० a 00 
रस्ता डांबरीकरण करणे ता रत्नागिरी 

२६ | उक्षी बौध्दवाडी अंतर्गत रस्ता तयार करणे ता रत्नागिरी १०.०० | 9.00 | .00 

न चाफे तिठा - समतानगर (घरकुल) ते लुंबिनी बुध्द विहार व a 

डांबरीकरण 0,00 .090 

(बौध्दवाडी) रस्ता खठीकरण व डांबरीकरण करणे ता रत्नागिरी 
चिद्रवळी निरखुणेवाडी ते बौध्दवाडी रस्ता तयार करणे ता 

२८ संत्वांगिरी १५.०० १.५० 
रत्नागिरी 
तरवळ बौध्दवाडी येथील बौध्दवाडी ते बौध्द स्मशानभूमी रस्ता 

२९ aa ety णता १५.०० १.५० 
तयार करणे ता रत्नागिरी 
जांभरुण बौध्दवाडी ते सडयावर जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे 

30 20,00 2.00 
ता रत्नागिरी 
कोतवडे बौध्दवाडी राकेडा कांबळे घराजवळ UA संरक्षक भिंत 

३१ | १०.०० a .०० 
बांधणे ता रत्नागिरी 
मालगुंड बौध्दवाडी ते मालगुंड आडी व शितप वाडी रस्ता 

३२ चाकी वरण कत त र्ता १५.०० १.५० 
डांबरीकरण करणे ता रत्नागिरी 

३३ | धामणसे बौध्दवाडी संविधान भवन बांधणे ता रत्नागिरी १५.०० १.५० 
पानवळ बौध्दवाडी नवीन वसाहत गौतम नगर ते कारवांचीवाडी 

२४ १०.०० a 00 
जोड रस्ता करणे ता रत्नागिरी 
नाखरे बौध्दवाडी येथील स्मशानभूमी शोड व रस्ता करणे ता 

३५ १०.०० a 00 
रत्नागिरी 
चांदोर बौध्दवाडी सार्वजनिक पाण्याची टाकी 

३६ : १०.०० a 00 
आर.सी.सी.२००००लि.मध्ये बांधणे ता रत्नागिरी 
फणसोप बौध्दवाडी नवीन वसाहत (कोंड) येथील मुख्य 

२७ बंदिस्त , is ५.०० ०.५० 
रस्त्यालगत बंदिस्त गटार बांधणे व पेव्हर ब्लॉक बसविणे 
फणसोप बौध्दवाडी नविन वसाहत (कबर) अंतर्गत पी.व्ही.सी.गटार 

२८ बांधणे २.५० ०.२५ 
बांधणे 
फणसोप बौध्दवाडी स्मशानभूमी अंतर्गत पोहोच रस्ता तयार करणे 

२९ डांबरीकरण ५.०० ०.५० 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता रत्नागिरी 
फणसोप बौध्दवाडी स्मशानभूमी येथे निवारा होड बांधणे ता 

YO २.५० ०.२५ 
रत्नागिरी 
दांडेआडोम बौध्दवाडी अंगणवाडी ते श्री.प्रकाश रेवाळे घरापर्यंत 

४१ १०.०० १७० .०0 
रस्ता तयार करणे ता रत्नागिरी 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५४६ /अजाक 


मजगांव येथील बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण व मजबूतीकरण 
BQ 90.00 a 00 
करणे ता रत्नागिरी 
४३ | मजगांव बौध्दवाडी रस्त्याला गटार बांधणे ता रत्नागिरी १०.०० १.०० ,०० 
Bro बौध्दवाडी विहिर ते बस स्टाप पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे 
BO १०.०० शि .०० 
ता रत्नागिरी 
वाटद पूर्व बौध्दवाडी ते कुलकर्णी सर यांच्या घराकडे जाणारा 
४५ १०.०० १७०७ 00 
रस्ता करणे ता रत्नागिरी 
ह साखरमोहल्ला बौध्दवाडी Beiter st fog सावंत ते लक्ष्मण जाधव ल nie 
यांच्या घराजवळील रस्त्याला संरक्षण भिंत बांधणे ता रत्नागिरी ve = 
वरवडे बौध्दवाडी येथील getter (सांस्कृतिक केद्र) करणे ता 
४७ ६.०० ०.६० 
रत्नागिरी 
चाफेरी बौध्दवाडी ते चाफेरी गवळीवाडी रस्ता खडीकरण व 
(०14 डांबरीकरण १०.०० a 00 
डांबरीकरण करणे ता रत्नागिरी 
ह सैतवडे इंदिरा आवास रस्तयापासू शिर्केवाडी स्मशानभूमी ते a a a. 
बौध्दवाडी स्मशानभूमीपर्यंत रस्ता बांधणे ता रत्नागिरी न न 
वाटद US क्र.२ मध्ये वाटद पूर्व बौध्दवाडी बौध्द विहार परिसर 
4o १०.०० १७० | 00 
सुशोभिकरण करणे ता रत्नागिरी 
५१ | वरवडे बौध्दवाडी येथे सांस्कृतिक केद्र बांधणे ता रत्नागिरी 2.00 ०.२० 
एकूण ५००.०० ५०.०० 
VARSHA 
DESHMUKH 
(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


